सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी समग्र 
शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) 
कार्यक्रमासाठी दुसऱ्या अंतिम हप्त्याचा 
निधी (अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) 
वितरीत करणेबाबत.(केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 


१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-२०००/(२७४०/प्राशि-१, 
दि. १८/०१/२००२ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
३) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेशा क्रमांक : ७-१/२०१८-1७-१२ (SC), 
दि.१३/०२/२०१९ 
४) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेशा क्रमांक : ७-१/२०१८-1७-१२ (SC), 
दि.१३/०३/२०१९ (दोन पत्रे) 
५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप /समग्र/ 
लेखा-२/दुसरा हप्ता निधी मागणी/२०१८-१९/७९८, दि.०२/०३/२०१९ 
६) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप /समग्र 
शिक्षा/लेखा-२/दुसरा अंतिम हप्ता निधी मागणी/२०१८-१९, दि.२५/०३/२०१९ 
प्रस्तावना- 
समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण 
(केंद्र : राज्यो ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक १३/०२/२०१९ व दि.१३/०३/२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये केंद्र शासनाचा दुसऱ्या अंतिम हप्त्याचा अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) (आवर्ती) निधी 
रु.४२,३६,६२,०००/- (रु.बेचाळीस कोटी छत्तीस लाख बासष्ट हजार फक्त) व रु.३,६९,३८,०००/- 
(रु.तीन कोटी एकोणसत्तर लाख अडतीस हजार फक्त) अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) (अनावर्ती) 
निधी असा एकूण रुपये ४६,०६,००,०००/- (रुपये शोहेचाळीस कोटी सहा लाख फक्त) इतका निधी 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला आहे. समग्र शिक्षा अभियान योजनेसाठी केंद्र शासनाने 
दि.१३/०२/२०१९ व दि.१३/०३/२०१९ रोजीच्या पत्रांन्वये राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेला निधी 
व सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव राज्य प्रकल्प संचालक, 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.५ व ६ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला 
आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने संदर्भ 
क्र.१११/अर्थोपाय, दिनांक ०७/०३/२०१९ व क्र.१४२/अर्थोपाय, दि.२२/०३/२०१९ अन्वये अभिप्राय 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी- q 

दिले आहेत. सदर निधीच्या ४० % प्रमाणात राज्य हिस्सा रु.२८,२४,४१,३३३/- (आवती-- 
रु.२,४६,२५,३३३/- (अनावर्ती) असा रु.३०,७०,६६,६६६/- (रुपये तीस कोटी सत्तर लाख सहासष्ट 
हजार Veal सहासष्ट फक्त) इतका येतो. 


केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा निधी (अनुसूचित जाती उपयोजना निधी) 
रु.४६,०६,००,०००/- (रुपये शोहेचाळीस कोटी सहा लाख फक्‍त) व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा 
(अनुसूचित जाती उपयोजना निधी) रु.३०,७०,६६,६६६/- (रुपये तीस कोटी सत्तर लाख सहासष्ट हजार 
सहाशे सहासष्ट HEA) असा एकूण रु.७६,७६,६६,६६६/- (रुपये शहात्तर कोटी शहात्तर लाख सहासष्ट 
हजार VER! सहासष्ट फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय- 


समग्र शिक्षा अभियान (सर्व शिक्षा अभियान) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाकरिता 
रु.७६,७६,६६,६६६/- (रुपये शहात्तर कोटी WSIS लाख सहासष्ट हजार सहाशे सहासष्ट फक्त) 
इतका निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास या 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय वितरीत तरतूद 
तरतूद 
षत २ ३ 18४ 
आवर्ती अनावर्ती 


| “मागणी क्र. ई-२, २२०२, | रु.१३० कोटी | रु.४२,३६,६२,०००/- | रु.३,६९,३८,०००/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ७८९, 
अनुसूचित जाती उप योजना, (०१) 
(09) सर्व शिक्षा अभियान 
(अनुसूचित जाती उप योजना) 
(केंद्र हिस्सा), (२२०२ आय ०७६), 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


२ । “मागणी  क्र.ई-२, २२०२, | रु.८५ कोटी | रु.२८,२४,४१,३३३/- | रु.२,४६,२५,३३३/- 
सर्वसाधारण शिक्षण, ८०० इतर 
खर्च, (००) (०६), सर्व शिक्षा 
अभियान योजना (विशेष घटक 
योजना) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२२०२ ३०८३), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


एकूण रु.७० »पि १ 90२ )२३२३/- रु.६ 9 १५,६२३ )२२३/- 


एकूण रु.७६,७६,६६, ६६६/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी- 4 

३. उपरोक्त प्रमाणे वितरित करण्यात आलेल्या रकाना क्र. ४ येथील निधीचा खर्च रकाना क्रमांक 
२ मध्ये नमुद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता 
होत आहे. 


५. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी उपरोक्त संदर्भाधीन केंद्र शासनाचे 
दि.१३/०२/२०१३ व दि.१३/०३/२०१९ रोजीच्या आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार खर्च करावा. 
तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावा. 


६. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव / कक्ष 
अधिकारी (रोख शाखा), झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" तर सह सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना "नियंत्रक 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०२/०४/२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये, वित्त 
विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ संदर्भ क्र.१११/अर्थोपाय, दिनांक ०७/०३/२०१९ व 
क्र.१४२/अर्थोपाय, दि.२२/०३/२०१९ अन्वये व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.६० व क्र.६३/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २७/०३/२०१९ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२८१९५९३८४७२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Santosh sect een thea 
Umeshrao Sac a 
Gaikwad or 0 
(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

३) मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१८/प्र.क्र.१५० भाग-२/एस.डी- q 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

१०) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

११) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्राळय, मुंबई 

१२) अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, रोख शाखा/ अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवड नस्ती (एस.डी.१) 


£33) 


SS 


2s ecm 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


